छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने 
प्रकाशन समितीवर “नामनिर्देशित सदस्य” 
नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: समिती २०२२/प्र.क्र.७२/आस्था-२ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ जुले, २०२३. 
वाचा - 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,झासन निर्णय क्रमांक -२०२०/(प्र.क्र.८०/२०)/आस्था-२,दिनांक १.८.२०२०. 


प्रस्तावना- 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्यकर्तुत्व आणि राजकीय, सामाजिक प्रयोगांचा आदर्श महत्वाचा आहे. 
भारतीय प्रशासनात आणि सामाजिक सुधारणांत प्रागतिक बदल घडवून आणणाऱ्या या राजाचे चरित्र आणि कार्य 
नव्या पिढीला आणि राज्यकर्त्यांना प्रेरणादाई आहेच, परंतु सनदी कर्मचारी वर्गाला, व्यवस्थापन विद्येच्या प्रगत 
अभ्यासकांना, वास्तुविशारदांना, कायदे पंडितांना आणि अर्थतज्ञांना महाराजांच्या राजकीय कारकिर्दीतील 
अनुभवांचा, प्रयोगांचा आणि दस्तांऐवज यांचा खूप उपयोग होऊ शकतो, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 
कारकीदींच्या दस्तांऐवजांचा व संदर्भ सामुग्रीच्या संकलन, संपादन व प्रकाडनाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी 
संदर्भीय शासन निर्णयान्वये छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 
सदर समितीवर नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून छत्रपती शिवाजी 
महाराज यांचे चरित्र अभ्यासक असणाऱ्या खालील मान्यवरांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र मान्यवरांची नावे समितीवरील पद 
aa डा. केदारनाथ महादेव फाळके नामनिर्देशित सदस्य 
मु.पो.फाळकेवाडी ता.वाळवा, जि.सांगली 
डॉ.उदय कुलकर्णी नामनिर्देशित सदस्य 
श्री.सचिन मदगे - पुणे नामनिर्देशित सदस्य 
8 डॉ.अनुराधा गोविंद कुलकर्णी नामनिर्देशित सदस्य 
फ्लॉट क्र.१३ ए, ७११, नारायण पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे. 
4 श्री.सुधीर थोरात - पुणे नामनिर्देशित सदस्य 
नि डॉ.अजित आपटे नामनिर्देशित सदस्य 
मंजित ७, अर्चना सोसायटी, गणेडमाला,सिंहगड रोड, पुणे. 


२. sea तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-२०२०/(प्र.क्र.८०/२०/आस्था-२, दिनांक ०१.०८.२०२० 
नुसार समितीची रचना ,कार्यपद्धती आणि अटी व शर्ती कायम राहतील. 

३. उपरोक्‍त safes सदस्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. समिती-२०२२/ प्र.क्र.४०/ 
आस्था-२, दि.०८ जून २०२२ नुसार अनुज्ञेय प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व बैठक भत्ता लागू राहील. 

४. छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने veer समितीसाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एन -३,सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशेष सहाय्य योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१)(०१) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्यांचे WHAM (कार्यक्रम) लेखाज्ीर्ष-२२०५३६२६) या 
लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२२/प्र.क्र.७२/आस्था-२ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०७०७१२५४३०५८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATAP वडा नची 
PANDURANG LUBAL « sate 
(प्रताप. पा. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
५.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण),मंत्रालय मुंबई. 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७.सहसंचाळलक (उच्च शिक्षण) संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८.संबंधित नामनिर्देशित सदस्य (समितीच्या सदस्य सचिवांमार्फत). 
९.विभागीय सहसंचालक,उच्च शिक्षण,पुणे विभाग, पुणे. 
१०.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
११.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - ॥ मुंबई/नागपूर. 
१२.निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


